प्लेग नियंत्रण पथकातील ३ अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्लेग-२०२०/प्र.क्र.२४१/आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १५ मार्च,२०२२ 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्रमांक पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि. ६/८/२००७ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१२/अपदे/प्र.क्र.१६६/आ-५, 
दि.३०/०४/२०१२. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्लेग २०२०/अपदे/प्र.क्र.२४१/आ-५, 
दि. २६/०८/२०२१ 

४) वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २२/०२/२०२२ 


५) संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे/राहिनिका/अस्थायीपदे/चाळूठेवणेबाबत/ 
६९०/२०२२ दि.११.०१.२०२२ 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्रात १९५३ पासून प्लेगचे रुग्ण आढळून आले नसल्यामुळे दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९८७ च्या 
शासन निर्णयानुसार प्लेग सर्वेक्षण पथक बंद करण्यात आले होते. तथापि, राज्यात बीड जिल्ह्यातील मामला 
गावामध्ये ऑगस्ट/सप्टेंबर, १९९४ मध्ये संशयित प्लेग आढळून आला होता. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात एकूण 
६३४ रुग्णांचे रक्‍तजळलनमुने प्लेगसाठी दुषित आढळून आले होते. म्हणून ३ ऑक्टोबर, १९९४ मध्ये प्लेग 
नियंत्रण पथक पुन:श्च स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर राज्यात अद्याप प्लेगचा एकही रुग्ण आढळून आलेला 
नाही. तथापि, खबरदारीचा उपाय म्हणून प्लेग पथकामार्फत बीड, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, 
सोलापूर या जिल्ह्यात उंदीर व पिसवा यांची तपासणी नियमित करण्यात येत आहे. सदर पथकासाठी एकूण 
१७ पदे मंजूर असून त्यापैकी १४ पदे ही स्थायी झाळी आहेत व ३ पदे ही अस्थायी आहेत. प्लेग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतील या 3 अस्थाई पदांना संदर्भाधिन दिनांक २६.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या ३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःप्लेग-२०२०/प्र. क्र.२४१/आ-५ दिनांक १५.०३.२०२२ 


शासननिर्णय: 


प्लेग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्लेग नियंत्रण पथक (बीड, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा व 
सोलापूर यांच्यासाठी) एकूण १७ पदे मंजूर आहेत. या पथकातील खालील नमूद ३ अस्थायी पदे आरोग्य 


विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने सदरच्या ३ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये सुधारित 


आकृतीबंध मंजूर करून घेण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कार्यालयीन नाव | मंजूर पदे | स्थायी पदे | अस्थायी पदे व पदनाम |६व्या वेतन आयोगानूसार 
वेतनश्रेणी 

१ | प्लेग नियंत्रण १७ १४ ३ ४४४०-७४४० 
पथक (बीड, ग्रेड पे १३०० 
लातूर, मजदूर (मुख्यालय) 
उस्मानाबाद, 
पुणे, सातारा व 
सोलापूर) 


२. या पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन२०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 


०६-सार्वजनिक आरोग्य, 


१०१-रोग प्रतिबंधक व नियंत्रण, 
(०१)(०४) प्लेग नियंत्रण कार्यक्रम, (राज्यक्षेत्र) 
सांकेतांक (२२१० ०६०२) योजनेतर 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ. पु.क., दिनांक 


२२/०२/२०२२ अन्वये विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःप्लेग-२०२०/प्र. क्र.२४१/आ-५ दिनांक १५.०३.२०२२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१०११२११३२७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRANKUMAR 
VASANTRAO WAHUL 

Date: 2022.03.15 15:27:05 
+05'30' 

Adobe Reader version: 11.0.20 


(किरण वाहुळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ व (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
. वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई . 

. निवडनस्ती (आरोग्य - 4). 


पृष्ठ३पैकी३ 


